RNINo.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४, अंक १०० ] 


मंगळवार , ऑगस्ट २१, २०१८ / श्रावण ३०, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १७१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 


२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू 

चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ . 

अधिसूचना 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३. 

क्र . पीआरओ-३१८ / प्र.क्र . १३४ /विशा - २. – फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ (१ ९ ७४ चा २ ) च्या कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र . ( २) मधील पोलीस अधिका-याची स्तंभ क्र . ( ३) मध्ये 
नमूद त्यांच्या अधिकार क्षेत्राकरिता पुढील आदेशापर्यंत विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे : 


अ . क्र . 


पदनाम 


जिल्हा 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


पोलीस उप अधिक्षक , सहायक पोलीस अधिक्षक , उप विभागीय पोलीस अधिकारी, चिमूर 
पोलीस उप अधिक्षक , सहायक पोलीस अधिक्षक , उप विभागीय पोलीस अधिकारी , मूल 


चंद्रपूर 
चंद्रपूर 


२ 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . ल . पावरा , 
शासनाचे 

सह सचिव . 


( १ ) 
भाग चार - अ - १७१–१ 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


